रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाची 
पुनर्रचना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२/सां.का.१ 
मंत्रालय (विस्तार), मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ डिसेंबर, २०२० 


वाचा : १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.एसपीबी-२०१८/प्र.क्र.२७/सां.का.१ 
दि.२२.०५.२०१८ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.एसपीबी-२०१८/प्र.क्र.९८/सां.का.१ 
दि.१६.११.२०१८ 
३) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०८(४)/ सां.का.१ 
दि.१८.०१.२०२० 


प्रस्तावना : 

रंगमंचावर सादर होणाऱ्या प्रयोगाच्या संहितांचे पूर्व परिक्षण करण्यासाठी पोळीस अधिनियम,१९५१ 
मधील कलम ३३ (w) (wa) (iii) अन्वये रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाची स्थापना झालेली आहे. रंगमंचावर 
सादर होणाऱ्या प्रयोगाच्या संहितांचे पूर्व परिक्षण करुन सार्वजनिक करमणूकीच्या जागी प्रयोग सादर 
करण्यासाठी रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाकडून योग्यता प्रमाणपत्र देण्यात येते. प्राप्त संहितांचे पूर्व परिक्षण 
करण्यासाठी साहित्य, कला क्षेत्रातील अनुभव / तज्ञ मान्यवरांची उपर्निर्दिष्ट शासन निर्णय दि.२२.०५.२०१८ व 
दि.१६.११.२०१८ अन्वये नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्‍ती उपरनिर्दिष्ट शासन निर्णय 
दि.१८.०१.२०२० अन्वये रद्द करण्यात आली आहे. सबब, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाची पुनर्रचना 
करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 

रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाकडे प्राप्त सहितांचे पूर्व परिक्षण करुन योग्यता प्रमाणपत्र देण्यासाठी 
प्रचलित मंडळावरील अध्यक्ष व सदस्यांची फेरनियुक्ती करुन मंडळाची पुनर्रचना करण्यात येत आहे. या 
मंडळावर आता शासन नव्याने अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्‍ती करीत असुन या नवनियुक्त अध्यक्ष व सदस्यांची 
नावे पुढीलप्रमाणे आहेत : 


अ.क्र सदस्यांचे नांव पद अ.क्र सदस्यांचे नांव पद 
।_१__ श्री. श्रीरंग गोडबोले अध्यक्ष १४ | श्री. सुनिल ढगे सदस्य 
२ | श्री. सतीश पावडे सदस्य १५ । प्रा.डॉ.संपदा कुलकर्णी सदस्य 
3. | श्री. भालचंद्र कुबल सदस्य १६ | श्री. प्रभाकर दुपारे सदस्य 
४ | डा. महेंद्र कदम सदस्य १७ | श्री. दिलीप पांडूरंग कोरके सदस्य 
५ | डॉ. वृंदा भरुचा सदस्य १८ | श्री. किशोर आयलवर सदस्य 
६ । श्रीमती गौरी लोंढे सदस्य १९ | श्रीमती लिना भागवत सदस्य 
७ | श्री. जयंत शोवतेकर सदस्य Qo श्री. अनिल दांडेकर सदस्य 
८ | st. रमेडा थोरात सदस्य २१ | श्री. दिलीप ठाणेकर सदस्य 
९ | श्री. शंकर (दिपक) रेगे सदस्य २२ श्री. सतिठा लोटके सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२/सां.का.१ 


१० | 


श्री. प्रविण तरडे 


सदस्य 


२२ 


श्रीमती स्मिता शरद भोगले 


सदस्य 


Lee 


प्रा.श्री. महेश थोरवे पाटील 


सदस्य 


२४ 


श्री. मधुकर पा. नेराळे 


सदस्य 


१२ 


श्री. विजय चोरमारे 


सदस्य 


२५ 


श्री. प्रदीप रामकृष्ण कबरे 


सदस्य 


१३ 


श्री. चंद्रकांत शिदे 


सदस्य 


मंडळावरील सदस्यांची नियुक्‍ती या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढील आदेश होईपर्यंत राहील. 
या मंडळाचे अध्यक्ष व सर्व सदस्य यांची नियुक्‍ती हंगामी स्वरुपाची राहील. 
मंडळाच्या अध्यक्षांना रु.१५,०००/- दरमहा आणि सदस्यांना प्रत्येकी रु.२,५००/- दरमहा इतके मानधन 
प्रदान करण्यास शासन याद्वारे मंजूरी देत आहे. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: प्रवास-१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दि.०३.०३.२०१० नुसार मंडळावर 
नियुक्‍त केलेल्या अशासकीय सदस्यांना रु.८९००/- व त्याहून अधिक ग्रेड वेतन असणाऱ्या शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या दराने प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय असेल, मात्र त्यांना विमान प्रवास आणि रेल्वेच्या 
वातानुकूलीत प्रथम वर्गाचा प्रवास अनुज्ञेय असणार नाही. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: बैठक-२०१२/प्र.क्र.१/सेवा-५, दि.२४.०५.२०१२ मधील 
तरतुदीनूसार उपरोक्त सदस्यांना बैठक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 
मराठी, हिंदी या ami व्यतिरिक्त इतर भाषांतील मनोरंजन प्रयोगाच्या प्राप्त संहितांचे परिक्षण 
करण्यासाठी Saga ALAR मानसेवी परीक्षकांची नियुक्‍ती करण्याचा अधिकार मंडळास राहील. 
सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागा (सिनेमा व्यतिरिक्त) आणि मेळे व तमाशे धरुन, सार्वजनिक मनोरंजनाचे 
प्रयोग यांना अनुज्ञप्ती देणे व त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे नियम १९६० व सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागा 
(सिनेमा व्यतिरिक्त) आणि मेळे व तमाशे धरुन, सार्वजनिक मनोरंजनाचे प्रयोग यांना अनुज्ञप्ती देणे व 
त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे (९ वी सुधारणा) नियम १९७४ मधील तरतुदीस अनुसरुन मंडळाने योग्यता 
प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करावी. 
मंडळाच्या अध्यक्षांनी मंडळाच्या नियमानुसार आव्यक त्या बैठका आयोजित कराव्यात. सर्वसाधारण 
बैठकीच्या बाबतीत किमान १५ दिवस आधी व विशेष बैठकीच्या संदर्भात किमान ४ दिवस आधी सचिवाने 
सर्व सदस्यांना बैठकीची पूर्वसूचना दयावी. 
मंडळाच्या प्रत्येक बैठकीसाठी किमान १/३ सदस्यांची गणपूर्ती आवश्‍यक राहील. गणपूर्ती अभावी 
मंडळाची बैठक होऊ शकत नसेल तेव्हा ती बैठक तहकूब होईल आणि ती तहकूब बैठक त्याच दिवशी 
त्याच स्थळी अर्धा तासाने भरविण्यात येईल. या तहकूबीच्या सभेला गणपूर्ती आवश्‍यक नाही. 
जर कोणत्याही बैठकीला अध्यक्ष उपस्थित राहू शकले नाहीत तर, उपस्थित असलेले सदस्य 
त्यांच्यापैकी एका सदस्याला बैठकीचे अध्यक्ष म्हणून निवडू शकतील. 
सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ हे या मंडळाचे सदस्य सचिव असतील. 
मंडळाने केलेल्या कामाचा वार्षिक अहवाल शासनास सादर करावा. 
यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडडी-२, २२०५ कला आणि संस्कृती (०२) (०१) राज्य रंगभूमी 
प्रयोग परिनिरीक्षक मंडळाचे कार्यालय (२२०५ १३८३), २८ व्यावसायिक सेवा” या लेखाशीर्षाखालील 
त्या-त्या वर्षी उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२/सां.का.१ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२०१२१६११११४१३५२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Vilas Ramrao 
Thorat 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिरिक्षण मंडळ, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा )-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-२, महाराष्ट्र, नागपूर 


) 
) 
) 
) 
) महालेखापाल (लेखापरीक्षा )-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
) 
) 
) 
) 


A 


८ 0८ w 


4 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ नवनियुक्त सर्व सदस्य (मंडळामार्फत) 
११) निवड नस्ती. 


Nn S&S ८४ 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


